महाराष्ट्र पोलीस दलामधील पोलीस आयुक्त, 
मुंबई हहर या पोलीस घटक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३० जून, २०२३. 


वाचा:- 

१. वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२१/२००१/वित्तीय सुधारणा, 
दि. १०/०९/२००१. 

२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-१, दि.११/०२/२०१६. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.३०/२०१६/आपुकक्ष,दि. २५/०५/२०१७. 

४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.०९/०६/२०१७. 

५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि. २९/०६/२०१७. 

६. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.पीएमएन-०८२१/प्र.क्र.५३३/पोल-५ ब, दि.२५/०२/२०२२. 

७. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०२२/प्र.क्र.१५/आपुक, दि.२७/०४/२०२२. 

८. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/४४/मनुष्यबळ- 
आकृतीबंध /२६-ब/१२-अ/२०१४/१२२, दि.२५/०४/२०२२. 

९. मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळीळल उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या सन २०२२ मधील 
दि.१३/१२/२०२२ रोजीचे ०५ व्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

उपरोक्त संदर्भ क्र. १ ते ५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयाव्दारे सर्व प्रशासकीय विभाग 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
मंजूर पदांच्या आढाव्यांच्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी गठीत अ.मु.स (सेवा)/साप्रवि व प्र.स (व्यय) 
वित्त विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाळीलळ उपसमिती व मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे 
अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करणेबाबतचे 
निर्देश दिलेले होते. 
२. उक्त संदर्भ क्र. ६ येथील गृह विभाग, शासन निर्णय, दि. २५/०२/२०२२ व्दारे पोळीस घटकांतील 
पोळीस नाईक हा संवर्ग रद्द करुन या संवर्गातील पदे सहायक पोलीस उप निरीक्षक, पोळीस हवालदार, 
पोळीस शिपाई या पदात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार आवश्‍यक ते बदल करुन 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


सुधारीत पदांची माहिती या पोलीस घटक कार्यालयाच्या आकृतीबंध प्रस्तावामध्ये दर्शविण्यात आली 
आहे. 
3. त्या अनुसार महाराष्ट्र पोळीस दलळामधील पोळीस आयुक्त, मुंबई हहर या पोळीस घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारीत आकृतींबध प्रस्ताव मंजूरीकरिता पोलीस महासंचालक, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र.८ येथील दि. २५/०४/२०२२ रोजीच्या पत्राव्दारे शासनास सादर 
करण्यात आला होता. 
४. त्या अनुसार उक्त संदर्भ क्र.९ येथील मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय 
सचिव समितीच्या सन २०२२ मधील दिनांक १३/१२/२०२२ रोजीच्या ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार 
महाराष्ट्र पोलीस दलामधीलळ पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर या घटक कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
नियमित व बाह्ययंत्रणेव्दारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ सेवा अशा सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात 
आली. 
शासन निर्णय :- 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय क्र.८ येथील पत्राव्दारे सादर 

केलेल्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र पोलीस दलामधील पोळीस आयुक्त, मुंबई हहर या पोलीस घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचे सुधारीत आकृतीबंधाचा प्रस्ताव, हा नवीन पदनिर्मिती / पदांचे 
पुनरुज्जिवन व पदांचे आढावे इ. प्रस्तावांची सखोल तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मा. मुख्य 
सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्च स्तरीय सचिव समितीसमोर सादर केला होता. 
2. सदरहू उच्च स्तरीय सचिव समितीच्या सन 2022 मधील दि. 93/92/2022 रोजीचे ५ व्या 
बैठकीचे इतिवृत्तानुसार महाराष्ट्र पोलीस दलामधील पोलीस आयुक्त, मुंबई हहर या पोळीस घटक 
कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील घटकनिहाय एकूण नियमित ५२,०५६ पदे व बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या 
मनुष्यबळाच्या एकूण ६३९ सेवा अशा सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात येत आहे. 
3. सुधारीत आकृतीबंधानुसार महाराष्ट्र पोळीस दलामधील पोलीस आयुक्त, मुंबई हहर या घटक 
कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील एकूण ५२,०५६ नियमित पदांची, तसेच बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या 
एकूण ६३९ मनुष्यबळाची माहिती (पदनाम, वेतन श्रेणी, मंजूर पदे) परिशिष्ट-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 
सोबत जोडण्यात आली आहे. 
४. महाराष्ट्र पोलीस दलामधीळ US आयुक्त, मुंबई हहर या पोलीस घटक कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील पदांचे सुधारीत आकृतीबंधास खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यास 
येत आहे. 

अ) या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्टामध्ये दर्शविलेल्या मनुष्यबळ संख्येच्या मर्यादित सेवा 
आवश्यकतेनुसार बाह्य यंत्रणेव्दारे घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तथापि, त्या संबंधित संवर्गात 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


सध्या अधिसंख्य म्हणून पदे कार्यरत असल्यास ती पदे वगळून उर्वरित मनुष्यबळ संख्येच्या प्रमाणात 
सेवा बाह्य यंत्रणेकडून घेण्यात याव्यात.अधिसंख्य पदे जशी निरसित होतील, त्या प्रमाणे 
आवश्यकतेनुसार बाह्य यंत्रणेव्दारे सेवा घेण्यात याव्यात. 

आ) या शासन निर्णयाच्या सोबतच्या परिशिष्टांमध्ये नमूद जे संवर्ग निरसित ठरविण्यात आले 
आहेत. अशा संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात येत आहेत. 
अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवा निवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू इत्यादी कारणांमुळे ते रिक्‍त 
झाल्या नंतर ते अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल. 

इ) बाह्य यंत्रणेव्दारे सेवा घेतांना, वित्त विभागाच्या संदर्भीय क्र.७ येथील दिनांक २७/०४/२०२२ चा 
व त्या अनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याची 
दक्षता घ्यावी. 


प. हा शासन निर्णय मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र शासन,मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाळील उच्च स्तरीय 
सचिव समितीच्या सन २०२२ मधील दिनांक १३/१२/२०२२ रोजीचे ५ व्या बैठकीचे इतिवृत्तानुसार व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.अनौसं क्र.१२६/आपुक, दि.१८/४/२०२३ व्दारे दिलेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०६३०१४५६१७७२२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने शा . 
KAI LAS A RJ U N DNs eo GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb 
46cd241a604d42bb, pi ICode=400032, 


GAIKWAD तया 
(कैलास गायकवाड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६. सर्व सन्माननीय संसद, विधानसभा, विधान परिषद सदस्य यांचे खाजगी सचिव. 
७. अपर मुख्य सचिव (गृह) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


aR निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


८. अपर मुख्य सचिव (अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (विशोष),गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. अपर मुख्य सचिव (सेवा),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. पोलीस SGA ATS शहर . 

१४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृह निर्माण व कल्याण महामंडळ. 
१५. अपर पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र, प्रशिक्षण व खास पथके, राज्य, मुंबई. 
१६. अपर पोलीस महासंचालक, लोहमार्ग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१७. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१८. महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 

१९. संचालक,लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२०. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई. 

२२. सह सचिव (पोल ३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. अवर सचिव (पोल-३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

२४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई. 

२५. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

२६. सर्व सबंधित कक्ष अधिकारी/अवर सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७. निवड नस्ती - पोल -३. 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


"परिशिष्ट-अ" 
घटकाचे नाव:- पोलीस आयुक्त, मुंबई शहर यांचे कार्यालय. 
अ) एकूण नियमित पदे 
अ.क्र सध्याचे पदनाम दि. ३०.०९.२०२१ | प्रस्तावित वेतनसंरचना आकृतीबंधानुसार 
पर्यंतची मंजूर पदे घट मंजूर पदे 
हिं २ ३ Lae षु & 
A) पोलीस अधिकारी व अमंलदार यांची पदे 
णि अपर पोलीस शिक शि संवर्ग पद शिक 
महासंचालक 
(पोलीस आयुक्‍त) 
२ | विशेष पोलीस षु शि S-30 : १४४२००- G 
महानिरीक्षक २१८२०० 
(सह पोलीस आयुक्त) 
३ | पोलीस उपमहानिरीक्षक an aa S-28 : 939900- a 
(अपर पोलीस आयुक्त) २१६६०० 
४ | पोलीस उप महानिरीक्षक | 7 S-28 : 939900- 1. 
(अपर पोलीस आयुक्त) २१६६०० 
(मोपवि तांत्रिक) 
५ | पोलीस उप आयुक्त ३९ | 0 | S-23 : ६७७००-२०८७०० ३९ 
& पोलीस उप आयुक्‍त २ | 5-२५ : ७८८००-२०९२०० २ 
(मोपवि तांत्रिक) 
७ | सहायक पोलीस आयुक्‍त १२८ Foo | S-20 : ५६१००-१७७५०० १२८ 
८ | सहायक पोलीस आयुक्‍त षु | 5-२० : ५६१००-१७७५०० षु 
(मोपवि तांत्रिक) 
९ | पोलीस निरीक्षक १,०४४ i se | 5-१८ : 88400-94400 १,०४४ 
णि पोलीस निरीक्षक (मोपवि १३ शिळी 5-१८ : ४९१००-१५५८०० १३ 
तांत्रिक) 
एकूण गट - अ (वर्ग-१) १,२४८ hes | १,२४८ 
।_११_| सहायक पोलीस निरीक्षक १,०९३ poo | S-94 : ४१८००-१३२३०० १,०९३ 
१२ | पोलीस उप निरीक्षक ३,२९० a 5-१४ : ३८६००-१२२८०० ३,२९० 
१३ | पोलीस उप निरीक्षक २७ a 5-१४ : ३८६००-१२२८०० २७ 
(मोपवि तांत्रिक) 
१४ | पोलीस उप निरीक्षक ष्ट | 58-१४ : ३८६००-१२२८०० 4d 
मास्टर (मोपवि) 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


१५ | पोलीस उप निरीक्षक ष्ट 85-१४ : ३८६००-१२२८०० 4d 
इंजिनचालक (मोपवि) 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) ४,५२६ ४,५२६ 
१६ | सहायक पोलीस उप ३,५७३ 85-१० : २९२००-९२३०० ३,५७३ 
निरीक्षक 
१७ | पोलीस हवालदार १०,७५२ 5-९ : २६४००-८३६०० १०,७५२ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१८ | पोलीस नाईक शिंका 5-८ : २५५००-८११०० शिंग्शि 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
१९ | पोलीस शिपाई २६,२६७ 5-७ : २१७००-६९१०० २६,२६७ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
२० | सहायक पोलीस उप २१८ 85-१० : २९२००-९२३०० २१८ 
निरीक्षक चालक 
२१ । पोलीस हवालदार चालक ७१२ 5-९ : २६४००-८३६०० ७१२ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
२२ | पोलीस नाईक चालक a S-¢ : २५५००-८११०० aa 
+ विशेष वेतन रु.३००/- 
२३ | पोलीस शिपाई चालक १,९९१ 5-७ : २१७००-६९१०० १,९९१ 
+ विशेष वेतन रु.७५०/- 
२४ | सहायक पोलीस उप ५९ 5-१० : २९२००-९२३०० ५९ 
निरीक्षक मेकॅनिक (मोपवि) 
२५ | सहायक पोलीस उप ३९ 85-१० : २९२००-९२३०० ३९ 
निरीक्षक विजंतत्री (मोपवि) 
२६ । सहायक पोलीस उप २० 85-१० : २९२००-९२३०० २० 
निरीक्षक बॉडी बिल्डर 
फिटर (मोपवि) 
२७ | सहायक पोलीस उप ७ 85-१० : २९२००-९२३०० ७ 
निरीक्षक पेन्टर (मोपवि) 
२८ | सहायक पोलीस उप ४ 85-१० : २९२००-९२३०० ४ 
निरीक्षक टेलर (मोपवि) 
२९ | सहायक पोलीस उप ३ 85-१० : २९२००-९२३०० ३ 
निरीक्षक टायरमॅन(मोपवि) 
३० | सहायक पोलीस उप ४ S-40 : २९२००-९२३०० ४ 
निरीक्षक भांडार (मोपवि) 
३१ | सहायक पोलीस उप Yo 5-१० : 28200-82300 Yo 
निरीक्षक इंजिनचाळक 
(मोपवि) 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


aR निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


३२ । सहायक पोलीस उप GQ S-4o : 28200-82300 42 
निरीक्षक सारंग (मोपवि) 

३३ | पोलीस हवालदार ७९ S-8 : २६४००-८३६०० ७९ 
मेकॅनिक (मोपवि) 

३४ । पोलीस हवालदार ५३ 5-९ : २६४००-८३६०० 43 
विजंतत्री (मोपवि) 

३५ । पोलीस हवालदार बाडी २६ 8-९ : २६४००-८३६०० २६ 
बिल्डर फिटर (मोपवि) 

३६ । पोलीस हवालदार पेन्टर ९ 5-९ : २६४००-८३६०० ९ 
(मोपवि) 

३७ | पोलीस हवालदार टेलर षु 5-९ : २६४००-८३६०० षु 
(मोपवि) 

३८ | पोलीस हवालदार ३ 5-९ : २६४००-८३६०० ३ 
टायरमॅन (मोपवि) 

३९ | पोलीस हवालदार भांडार २५ 5-९ : २६४००-८३६०० 24 
(मोपवि) *विशेष वेतन रु.७५०/- 

vo | पोलीस हवालदार २५ 5-९ : २६४००-८३६०० २५ 
खलाशी डेकसाईड 
(मोपवि) 

४१ | पोलीस हवालदार २६ S-8 : २६४००-८३६०० २६ 
खलाशी इंजिनसाईड 
(मोपवि) 

४२ | पोलीस नाईक मेकॅनिक ३२ 5-८ : २५५००-८११०० ३२ 
(मोपवि) 

४३ | पोलीस नाईक विजंतत्री २१ 5-८ : २५५००-८११०० २१ 
(मोपवि) 

४४ | पोलीस नाईक बॉडी शिंका 5-८ : २५५००-८११०० ae 
बिल्डर फिटर (मोपवि) 

४५ | पोलीस नाईक पेन्टर ४ 5-८ : २५५००-८११०० ४ 
(मोपवि) 

४६ | पोलीस नाईक टेलर २ S-¢ : २५५००-८११०० २ 
(मोपवि) 

४७ | पोलीस नाईक टायरमॅन शिंग 5-८ : २५५००-८११०० l= 
(arate) 

४८ | पोलीस नाईक भांडार 4 5-८ : 24400-29900 4 
(मोपवि) + विशेष वेतन रु.३००/- 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


४९ | पोलीस नाईक खलाशी ३१ 5-८ : २५५००-८११०० ३१ 
डेकसाईड (मोपवि) 

yo | पोलीस नाईक खलाशी ३० 5-८ : २५५००-८११०० ३० 
इंजिनसाईड (मोपवि) 

५१ | पोलीस शिपाई मेकॅनिक २०४ 5-७ : २१७००-६९१०० २०४ 
(मोपवि) 

५२ | पोलीस शिपाई विजंतत्री १३६ 5-७ : २१७००-६९१०० १३६ 
(मोपवि) 

५३ | पोलीस शिपाई बॉडी ६८ 5-७ : २१७००-६९१०० ६८ 
बिल्डर फिटर (मोपवि) 

५४ | पोलीस शिपाई पेन्टर 23 5-७ : २१७००-६९१०० 23 
(arate) 

५५ | पोलीस शिपाई टेलर १४ 5-७ : २१७००-६९१०० १४ 
(मोपवि) 

५६ | पोलीस शिपाई टायरमॅन ९ 5-७ : २१७००-६९१०० ९ 
(मोपवि) 

५७ | पोलीस शिपाई १३ 5-७ : २१७००-६९१०० १३ 
भांडार/ऑडली (मोपवि) 

५८ | पोलीस शिपाई खलाशी ६७ 5-७ : २१७००-६९१०० ६७ 
डेकसाईड (मोपवि) + विशेष वेतन रु.७५०/- 

५९ | पोलीस शिपाई खलाशी ६७ 5-७ : २१७००-६९१०० ६७ 
इंजिनसाईड (मोपवि) + विशेष वेतन रु.७५०/- 

एकूण गट - क (वर्ग-३) ४४,७४० ४४,७४० 
3) प्रशासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे 

६० | वरिष्ठ प्रशासकीय १५ 5-१८ : ४९१००-१५५८०० १५ 
अधिकारी 

६१ | जनसंपर्क अधिकारी | 5-१८ : ४९१००-१५५८०० धिक | 

६२ । उपजिल्हाधिकारी २ 5-२० : ५६१००-१७७५०० २ 

६३ | उपसंचालक — S-23 : ६७७००-२०८७०० =| 

६४ | सहायक संचालक =a S-23 : ६७७००-२०८७०० he Se 

६५ | वैद्यकीय अधिकारी १२ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १२ 

&& सनदी लेखापाल ee S-20 : ५६१००-१७७५०० i ee | 

६७ | कार्यकारी अभियंता २ 5-२३ : ६७७००-२०८७०० २ 

६८ | स्थापत्य उप अभियंता २ 5-२० : ५६१००-१७७५०० २ 

६९ | सहायक अभियंता ४ 5-२० : ५६१००-१७७५०० ४ 

७० | अधीक्षक अभियंता शिक 4 S-24 : ७८८००-२०९२०० शिक क 


aR निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


७१ | सागरी अभियंता ॥ | .| 1 5-२७ : ११८५००- i | 
२१४१०० 
७२ । वरिष्ठ स्वीय सहायक 1__. कट. (| ore 5-२४ 99900-29900 शिक ae 
एकूणगट-आअ(वर्ग१| ४४ | १__| ४३ 
७३ | प्रशासकीय अधिकारी २४ iy, = 30) — | S-94 : ४१८००-१३२३०० २४ 
७४ | स्वीय सहायक ९ | 0__| 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ९ 
७५ | उच्च श्रेणी लघुलेखक ३१ ।__0___| 89-१६ : ४४९००-१४२४०० ३१ 
७६ । निम्न श्रेणी लघुलेखक १५ ।__0___| 89-१५: ४१८००-१३२३०० १५ 
७७ | लेखा अधिकारी षु fess 58-१६ : ४४९००-१४२४०० षु 
७८ | सहायक लेखा अधिकारी २० Poo | S-9Y : ४१८००-१३२३०० २० 
७९ | स्थापत्य कनिष्ठ अभियंता १२ ie 0__| 5-१४ : ३८६००-१२२८०० १२ 
८० अंगुली मुद्रा तज्ञ ६ ६ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० |(_-_ a 
८१ | कार्यालय अधीक्षक ५२ H = vox ij 5-१४ : ३८६००-१२२८०० 4Q 
एकूण गट - ब (वर्ग-२) fe ६ १६८ 
८२ | प्रमुख लिपीक |. ea; | y=) S-93 : ३५४००-११२४०० fe क्क, = .. 
८३ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ४२२ ye Il 5-८ : 24400-29900 ४२२ 
८४ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ७४३ ee |] 5-६ : १९९००-६३२०० ७४३ 
८५ | लघुटंकलेखक pO Foo | 5-८ : २५५००-८११०० a 
८६ | आरेखक Ss ee ver? S-4o : 28200-82300 Se ae 
८७ | परिचारिका १२ ie 09 = | S-93 : ३५४००-११२४०० १२ 
८८ | औषध निर्माता १२ i vor | 85-१० : 28200-82300 १२ 
८९ | छायाचित्रकार २ Foo | S-92 : 32000-90900 २ 
९० | वार्ताहर fg S-40 : 28200-82300 Le "| 
९१ | भांडारपाल a as S-90 : 28200-82300 a ee 
९२ | सहायक भांडारपाल 1१ 5-८ : २५५००-८११०० = ae 
एकूण गट - क (वर्ग-३) १,३१५ ९ १,३०६ 
९३ | व्रणोपचारक १४ १४ 5-५ : १८०००-५६९०० i er 
९४ | सफाई कामगार ३८७ ie xe || 5-१ : १५०००-४७६०० an 
९५ | दवाखाना लिपिक / सेवक 1१ बिकवा S-§ : १९९००-६३२०० =e 
९६ | गजदूर x4 Foo | 5-१ : १५०००-४७६०० a 
९७ | कार्यालयीन नाईक २ २ 5-३ : १६६००-५२४०० ॥|. | 
९८ | कार्यालयीन शिपाई ४६ i, ळे: || 5-१ : १५०००-४७६०० he 
९९ | कक्ष सेवक / आया ८ ७ 5-१ : १५०००-४७६०० WO dl 
| doo | धोबी नि षु 5-३ : १६६००-५२४०० a ae 
Ea माळी १४ ८ 5-१ : १५०००-४७६०० i क्र. .| 
१०२ | पहारेकरी ३ 5-१ : १५०००-४७६०० a 
१०३ | बेलोबाय Pd 5-१ : १५०००-४७६०० a ae 


शासन निर्णय क्रमांकः सीटीई-०४२२/प्र.क्र.३०/पोल-३ 


१०४ 


मेहतर 


5-१ 


: १५०००-४७६०० 


१०५ 


न्हावी 


5-१ 


: १५०००-४७६०० 


मोची 


S-3 


:१६६००-५२४०० 


शिपी 


S-3 


: १६६००-५२४०० 


मुलकी स्वच्छक 


5-१ 


: १५०००-४७६०० 


]ववाहिनी सहायक 


5-१ 


: १५०००-४७६०० 


प्रमुख आचारी 


5-५: 


१८०००-५६९०० 


आचारी 


5-१ 


: १५०००-४७६०० 


भोजन सेवक 


5-१ 


: १५०००-४७६०० 


बाळलशिपाई 


5-१ 


: १५०००-४७६०० 


२५ 


एकूण गट - ड (वर्ग-४) 


२५ 


एकूण गट अते ड मधील पदे 


५२,०५६ 


ब) बाह्य यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या सेवा 


अ.क्र. 


1 सेवा | 


मनुष्यबळ संख्या 


१ 


सफाई कामगार 


३८७ 


मजदूर 


o¢ 


कार्यालयीन शिपाई 


कक्ष सेवक / आया 


धोबी 


माळी 


पहारेकरी 


मेहतर 


न्हावी 


मोची 


मुलकी स्वच्छक 


ठववाहिनी सहायक 


आचारी 


भोजन सेवक 


बाह्य यंत्रणेचे एकूण मनुष्यबळ 


३३३ 


पृष्ठ १० पैकी १० 


